चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या आवारातील सुविधा 
अन्य संस्थांना व सामान्य नागरीकांना उपलब्ध 
करुन देण्यासंदर्भात व त्या अनुषंगाने 
महसूलाचा विनियोग करण्याबाबत शिफारशी 
करण्यासाठी समिती घटीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. PAM - २०१९/ प्र.क्र.१७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 2o.019.2098 


संदर्भ - शासन निर्णय क्र. चंसैशा - २०१९/ प्र.क्र.१७/एसएम-६, दिनांक 30.04.2098 


शासन निर्णय :- 


चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या आवारातील सुविधा अन्य संस्थांना व सामान्य नागरीकांना 


उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात व त्या अनुषंगाने महसूलाचा विनियोग करण्याबाबत शिफारशी 
करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली 


समिती घटीत करण्यात आली आहे. 


2. 


सदर समितीमध्ये प्राचार्य, चंद्रपूर सैनिक शाळा यांचा “सदस्य सचिव” म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात येत असून शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर हे समितीमध्ये सदस्य 


म्हणून राहतील. सबब, सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.:- 


अ.क्र पदनाम अध्यक्ष/ सदस्य 

| oa. | विभागीय आयुक्त, नागपूर अध्यक्ष 

२. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर सदस्य 

2: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर सदस्य 
केद्रीय संरक्षण मंत्रालयातील अवर सचिव वा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

4. प्राचार्य, सातारा सैनिक शाळा सदस्य 

&. शिक्षणाधिकारी(माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर सदस्य 

9 प्राचार्य, चंद्रपूर सैनिक शाळा सदस्य सचिव 

३. शासन निर्णयातील अन्य तरतूदी तशाच लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः GRAM - २०१९/ प्र.क्र.१७/एसएम-६ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२०१५३९३३१४२१ 


हा आहे. सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati ॥॥१0॥९व१ शा क, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=82e1d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9 


N a Nn a | 700fe62cba2439a81 b4be4, cn=Swati Madhukar Nanal 


Date: 2019.07.25 16:45:38 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. सर्व विधान सभा /विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 


४. अवर सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त नागपूर 

ठर 


जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 


१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
११.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 
१२.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४.विभागीय शिक्षण उप Maresh APTN विभाग, नागपूर 
१५.प्राचार्य, सातारा सैनिक शाळा 
१६.प्राचार्य, चंद्रपूर सैनिक शाळा 
१७.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१८.निवडनस्ती. 
प्रत माहितीसाठी- 


१. 
२. 
३. 


मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई ३२ 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


